“महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम 
(MSI-CDP)” या योजनेअंतर्गत मंजूर औद्योगिक 
समूह प्रकल्पांकरीता क्षमतावृद्धी कार्यक्रम 
अंमलबजावणीसाठी प्रथम टप्प्यातील अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.१३९/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक २८/०३/२०२४ 


Pet: १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१३/ प्र.क्र.२०७/ उद्योग-७, 
दिनांक २५/०२/२०१४. 
2. अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (औसशा), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ औसशा/ 
एमएसआयसीडीपी/ अनुदान वितरण/ २०२३/ अ-३४७, दिनांक २६/०३/२०२४. 
3. अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी sian, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ औसशा/ 
एमएसआयसीडीपी/ अनुदान वितरण/ २०२३/ अ-३४८, दिनांक २६/०३/२०२४. 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित क्षेत्रातील छोट्या समूहांचा समूह विकास होऊन त्याद्वारे 


सूक्ष्म व लघु घटकांच्या सर्वांगिण विकासास चालना मिळणेसाठी “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास 
कार्यक्रम (MSICDP)” ही योजना दिनांक २५/०२/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात 
आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत सूक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगिण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी 
कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायिक सुविधा उभारणीसाठी राज्य शासनाचे अनुदान देण्यात येते. 
या योजनेंतर्गत औद्योगिक समूहाच्या उत्पादन प्रक्रियेमधील त्रूटी, कमतरता यांचे योग्य निदान करून 
अद्ययावत तंत्रज्ञान, बाजारपेठ विस्तारीकरण, विविध ward औद्योगिक समूहांना भेटी, अद्ययावत प्रशिक्षण 
कार्यक्रम व अभ्यास दौरे इत्यादीचा समावेश असलेला निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल (DSR) तयार 


करण्यात येतो. 


२. सदर निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीनंतर प्राप्त झाल्यानंतर 
राज्यस्तरीय औद्योगिक समूह संनियंत्रण समितीमार्फत निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल प्रस्तावांस मंजूरी देणे 
व त्या अंतर्गत क्षमतावृध्दी कार्यक्रमास अनुदान निश्चिती करणे इत्यादी बाबी केल्या जातात. क्षमतावृद्धी 
कार्यक्रमासाठीचे अनुदान दोन टप्प्यात वितरीत करण्यात येते. शासनाकडून वितरीत करावयाचे प्रथम 
टप्प्यातील ६०% अनुदान हे भागधारकांचे आवश्‍यक असणारे १०% सहभाग जमा झाल्याची खात्री 
पटल्यानंतर वितरीत करण्यात येते. उर्वरीत ४०% अनुदान हे प्रथम टप्प्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
केल्यानंतर वितरीत केले जाते. त्यानुसार उद्योग संचालनालयाकडून संदर्भ क्र. २ व ३ येथील दिनांक 
२६/०३/२०२४ च्या पत्रांन्वये २३ औद्योगिक समूह प्रकल्पाच्या क्षमतावृध्दी कार्यक्रमाकरीता आव्यक राज्य 
शासनाच्या हिळ्यातील प्रथम टप्प्यातील रुपये 999.09 लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.१३९/ उद्योग-७ 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासनाच्या “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (MSI-CDP)” या योजनेंतर्गत 
मंजूरीप्रापत २३ औद्योगिक समूह प्रकल्पांकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठी, खालील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे, राज्य शासनाचे प्रथम टप्प्यातील अनुदान रुपये १,११,०१,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
अकरा लक्ष एक हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
(रुपये लक्ष) 
अ. | औद्योगिक समूहाचे नाव व ठिकाण प्रकल्प मंजूरी तपशिल ६०% प्रमाणे 
क्र. एकूण | राज्य 97४ । वितरीत करावयाचे 
शासन | सहभाग | प्रथम टप्प्यातील 
अनुदान अनुदान 
En 2 3 8 4 & 
i टिकवूड फर्निचर क्लस्टर, पातूर जि. | 90.00] ९.०० a ५.४ 
अकोला 
टर्मरीक क्लस्टर, विडुल जि. यवतमाळ | ८.९५ ८.०५ ०.९ ४.८३ 
पोल्ट्री फिड क्लस्टर, कडा जि. बीड ७.१ ६.३९ ०.७१ ३.८३ 
. | टर्मरीक प्रोसेसिंग क्लस्टर जि. हिंगोळी | ८.९५ ८.०५ ०.९० ४.८३ 
५. | कायर क्लस्टर, कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग | ९.५५ ८.५९ ०.९६ ५.१५ 
६. | फर्निचर क्लस्टर, वैभववाडी जि. ९.५ ८.५५ ०.९५ ५.१३ 
सिंधुदुर्ग 
. | TRAC क्लस्टर, उमरेड जि. नागपूर ७.१ ६.३९ ०.७१ ३.८३ 
८. | रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, पन्हाळा जि. | ९.९ ८.९१ ०.९९ ५.३५ 
कोल्हापूर 
९. | खादी प्रोसेसिंग क्लस्टर, राळेगाव जि. | ८.४ ७.५६ ०.८४ ४.५४ 
यवतमाळ 
वि ह्युमन रिसोर्स गारमेंट क्लस्टर जि. ८.४ ७.५६ ०.८४ ४.५४ 
यवतमाळ 
he १. | रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, जळगाव- १०.०० ९.०० णो .00 ५.४ 
जामोद, जि. बुलढाणा 
१२. | स्पायसेस क्लस्टर, बोधवड जि. ९.१ ८.१९ ०.९१ ४.९१ 
जळगाव 
१३. | ओनियन प्रोसेसिंग क्लस्टर, श्रीगोंदा ९.६ ८.६४ ०.९६ ५.१८ 
जि. अहमदनगर 
१४. | स्पायसेस क्लस्टर, पढेगाव, श्रीरामपूर | ९.४ ८.४६ ०.९४ ५.०८ 
जि. अहमदनगर 
१४. | खवा क्लस्टर, उदगीर जि. लातूर ८.७५ | ७.८७ ०.८८ ४.७२ 
१६. | रेडीमेड गारमेट क्लस्टर, उमरेड, जि. । ८.८ ७.९२ ०.८८ ४.७५ 
नागपूर 
१७. | स्पाईसेस क्लस्टर, जळगाव-जामोद, ८.३ ७.४७ ०.८३ ४.४८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.१३९/ उद्योग-७ 


जि. बुलढाणा 

१८. | बनाना प्रोसेसिंग क्लस्टर, ता. जामनेर । ९.२ ८.२८ ०.९२ ४.९७ 
जि. जळगाव 

१९. | स्पाईसेस प्रोसेसिंग क्लस्टर, ता. ९.९ ८.९१ ०.९९ ५.३५ 
जामनेर जि. जळगाव 

२०. | पल्सेस क्लस्टर जि. हिगोली ६.९ ६.२१ ०.६९ ३.७३ 

२१. | रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, जि. ८.८ ७.९२ ०.८८ ४.७५ 
सोलापूर 

22. | मिल्क प्रोसेसिंग क्लस्टर, चिखली जि. | ९.४ ८.४६ ०.९४ ५.०८ 
बुलढाणा 

२३. | कोल्ड प्रेस ऑईल क्लस्टर, जि. ९.६ ८.६४ ०.९६ ५.१८ 
बुलढाणा 

एकूण १११.०१ 


२. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी रुपये १,११,०१,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी अकरा लक्ष एक हजार फक्त) ही रक्‍कम शासकीय कोषागारातून काढून वरील तक्त्यामध्ये नमूद 
औद्योगिक समूह प्रकल्पांच्या क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठी देण्याची व्यवस्था करावी. उपरोक्त नमूद रुपये 
१,११,०१,०००/- ही रक्‍कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग 
संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ व 
त्यासोबतचे परिशिष्ठामध्ये नमूद तरतूदी तसेच त्याअनुषंगाने उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार 
असे प्रमाणित करण्यात येते की, 

. “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम” या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक 
२५/०२/२०१४ रोजी निगर्मित केला असून यामध्ये योजनेचा कालावधी, अंमलबजावणी यंत्रणा, 
अनुदान वितरण, विविध मंजूरीस्तव समिती यांची माहिती दिलेली आहे. 

॥. सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी वितरीत ९०% पेक्षा जास्त अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग 
संचालनालयाकडून सादर करण्यात आले आहेत. तसेच उक्त नमूद २३ प्रकल्पांना क्षमतावृध्दी 
कार्यक्रमाकरीता प्रथमच राज्य शासनाचे अनुदान वितरीत करण्यात येणार असल्याने उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करणे ही बाब लागू होत नाही. 

॥. सदर प्रकल्पास यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाबाबत लेखा परिक्षकांकडून कोणतेही 
आक्षेप उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत. 

iv. निधी मंजूरीप्राप्त प्रकल्पाच्या प्राधिकृत बँक खात्यामध्ये थेट जमा होणार आहे. 


४. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सदर समूह प्रकल्पांच्या प्रगतीवर व 
दिलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या सुयोग्य वापरावर व विनियोगावर देखरेख ठेवण्याची आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.१३९/ उद्योग-७ 


५. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१-ग्रामोद्योग व लघू उद्योग, ०० १०२ 
लघूउद्योग-राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (28) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम 
(MSICDP) (२८५१ ६३७८), ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३ मधील परिच्छेद ३ व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच वित्त 
विभागाच्या दिनांक ०५/०२/२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार आणि वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ 
क्र.०१/२०२४/व्यय-१६, दिनांक ०९/०१/२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०३२८१४३५५४७८१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJEEV VITTHAL RAJMANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES. 
ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 

20=2: 


36eb645736d99439ecdba7a9ca089F1295797 136f40d417 
ht 


2ad8740745981e39, postalCode=400032, st=Mi 


INumber=9AF 1A1281C6D8847D249FEF2488B7CAA84A3751E6 
EE91EBAASCC0332D8B30060, -RAJEEV VITTHAL RAJMANE 


Date: 2024.03.28 14:45:15 +05'30 


(राजीव राजमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. (मूळ शाईच्या पाच प्रती) 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

६) संबंधित उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

७ संबंधित महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

८) संबंधित उद्योग समूह. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

९) नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

०) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२) निवड नस्ती (कार्यासन उद्योग-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


